गृह विभाग 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२, दिनांक १७ फेब्रुवारी २००४ 
क्रमांक एमआयएस. २००१/प्र. क्र. ३०/बंदरे-२.--महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड अधिनियम, १९९६ च्या 
कलम ३ (४) ला अनुसरून महाराष्ट्र शासन याद्वारे श्री. सुभाष प्रभाकर पाटील यांची महाराष्ट्र मेरीटाईम 
बोर्डाच्या अशासकीय सदस्य या पदावर दिनांक १७ फेब्रुवारी २००४ पासून नियुक्‍ती करीत आहे. या 
अधिनियमाच्या कलम ५ मधील तरतुदीनुसार अशासकीय सदस्य यांची नियुक्‍ती शासनाची मर्जी 
असेपर्यंत आणि कोणत्याही परिस्थितीत तीन वर्षांपेक्षा अधिक नसेल इतक्या कालावधीसाठीच असेल. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, ० 


क. श्री. घाडगे, 
शासनाचे उप सचिव. 


शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालय, मुंबई 


